को. प. बंधारा. गणेशगांव ता. 
माळशिरस जि. सोलापूर विशेष 

दुरुस्ती अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.२५४/२०२४)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- 

१. कार्यकारी संचालक, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 
यांचे पत्र.जा.क्र.मकृखोविम ३७/(१३२/२०२४) /उ.अ.-३ /सिव्य-१/१९८३/२०२४, 
दिनांक १५/ ०३/२०२४. 

. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/सिंव्य (कामे),दि १/८/२०१९. 

. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे),दि.१६/९/२०२१. 

. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे),दि १/१/२०१५. 

७. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१६/२०२२/सिंव्य (कामे)दि.१४/०३/२०२३. 


आ 


प्रस्तावना:- 
को.प.बंधारा गणेडागाव हा नीरा नदीवर मौजे गणेडागावाचे वरील बाजूस ५०० मी. अंतरावर 


आहे. सदर बंधारा बांधकाम विभागाकडून सन १९९९-२००० मध्ये पर्ण करणेत आला आहे. सदर 


बंधा-यावरून मौजे गिरवी, ओझरे, Ward, तांबवे व पिंपरी या गावाचे अनुक्रमे ३१३ हे., १०१ हे., 
२३६ हे., ६३४ हे. व १८९हे. असे एकूण १४७३ हे. सिंचन क्षेत्र आहे. 
माहे ऑक्टोवर २०२२ दरम्यान नीरा- क-हा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये (Catchment 


Area) (११० मि.मी. इतका पाऊस झाल्याने नीरा-कन्हा नदीस महापूर आला होता. त्यामुळे बंधा- 


याच्या डाव्या व उजव्या तीरावरील मुरूम-मातीचा भरावा पूर्णपणे वाहून जाऊन बंधा-याचे नुकसान 
झालेले होते. बंधा-यात पूर्ण पाणीसाठा करणेचे दृष्टीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यंत 
आवश्यक आहे. तसेच पुन्हा पुरस्थिती उद्धभवल्यास माती भराव वाहून जाण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही केलेल्या माती भरावाच्या आधारे बंधा-यात होत असलेला पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेने होत नाही 
तसेच बंधा-याच्या पोच रस्ता दुरुस्ती होणे आवश्‍यक आहे. 


सदर को.प.बंधा-याचे काम पूर्ण झाल्यावर बंधा-याचे मजबूतीकरण व गळती बंद होऊन पूर्ण 


संचय पाणीसाठा होणार आहे व त्यामुळे संबधित लाभधारक शेतक-यांना पुरेसे प्रमाणात पाणी 
उपलब्ध होणार आहे. 


या पार्श्वभूमीवर बंधा-याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दुरूस्ती होणे आवश्‍यक असल्याने 


को.प.बंधारा गणेशगांव ता.माळशिरस , जि.सोलापूर या योजनेच्या दुरूस्ती कामास विशेष 


दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत गणेशगांव ता.माळशिरस , 
जि.सोलापूर या को. प. बंधा-यांच्या विशेष दुरूस्ती कामाच्या रू. १,१८,७८,७८४/- (रू.एक 
कोटी अठरा लक्ष अठ्याहत्तर हजार सातशे चौ-यांशी फक्त) एवढ्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
खालील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


१) तांत्रिक मान्यता,निविदा प्रक्रिया,कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेत खर्च करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे 
बंधनकारक राहिल. 

२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम 
साहित्याचा पूर्ण वापर करुन बचत साधावी. 

३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता 
येणार नाही. 

४) सदर दुरूस्ती काम सुरु करण्यापूर्वी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रां्गत पाणी वापर संस्था 
स्थापित करून काम पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी 
क्षेत्रिय अधिका-यांची राहील. 

५) प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 

६) प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यापूर्वी संकल्पनास सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी. 

७) वंधाऱ्यावरील प्रत्यक्ष सिंचन व पाणीपटटी वाढविण्याबाबत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न 
करावेत. 

८) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण करुन ११९६ हेक्‍टर क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदरी 
संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली 
खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष 
दुरूस्ती / विस्तार व सु-धारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (००)(१५) महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, भाग भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०२ 
७४५२) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 


या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Rew (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवही मध्ये क्र. २३ सन २०२४-२५ मध्ये नोंदविण्यात आळेळी आहे. 


सदर शासन निर्णय संकेतस्थळावर७/५///.॥॥8॥॥॥/७७॥४ .90९.॥ उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४०९२०१७१०२६४९२७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NAMITA 
GAURAV BASER 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उपसचिव 
सोबत सहपत्र : 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
3) मा.उपमुख्यमंत्री (जलसपंदा /वित्त व नियोजन ) यांचे प्रधान सचिव, 


) 
) 
) 
४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५) मा. उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) अपर मुख्य सचिव, (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव, (नियोजन) नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

qo) अपर मुख्य सचिव, (वित्त) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई, 

११) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

१४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१५) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) मुख्य अभियंता (वि.प्र,, जलसंपदा विभाग ,पुणे 

१७) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१८) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
१९) कार्यकारी अभियंता, भीमा पाटबंधारे विभाग, पंढरपूर 

20) सिं.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२४/ (प्र.क्र.२५४/२०२४)/ सिंव्य (कामे), 


दि. २० / ०९ / २०२४ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 

1 C - Works (Excluding Royalty) 9635841 

2 Royalty 334567 

3 १ % Insurance 96358 

4 १८ % GST 1812018 

5 Total Rs. 1,18,78,784 
NAMITA 
GAURAV BASER : 

(न.गो.बसेर) 


शासनाच्या उपसचिव 


